मागणी क्र.ए-१ (अनिवार्य/दत्तमत) प्रधान 
लेखाशिर्ष *“२०१३-मंत्रिपरिषद” सन 
२०२३-२४ मधील तरतूदीचे पुनर्विनियोजन 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.२१/२०२४/२५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ मार्च, २०२४ 
शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक ए-१ “२०१३-मंत्रिपरिषद” या प्रधान 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ मधील अनिवार्य तरतूदी मधून पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित 
आहे. 

सन २०२३-२४ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “२०१३-मंत्रिपरिषद” (अनिवार्य/दत्तमत) मधील दौरा खर्च 
(२०१३ ००४४) - १२, विदेश प्रवस खर्च मधील बचत एकूण रू.३५.०० लाख (अक्षरी रूपये पस्तीस लाख फक्त) 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - १ मध्ये दर्शविल्यानुसार इतर खर्च (२०१३ ००५३) - १३, कार्यालयीन खर्च या 
योजनेसाठी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - २ मध्ये दर्शविल्यानुसार पुनर्विनियाजनाने उपलब्ध करून देण्यासाठी 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४७/व्यय-४, दि.१८.०३.२०२४ नुसार 
दिनांक २१.०३.२०२४ च्या मान्यतेअन्वये तसेच मा.अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी विभाग 
यांच्या मान्यतेचे निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा UTAH क्र २०२४०३२२१६५६१९५८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 


S if = (ens 
SEEMA BABAN ०१६१-१५ saDHA. C= IN. S 
JADHAV rege ae 
(सी.ब.जाधव) 
सहपत्र-वरील प्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. सह सचिव/उप सचिव, व्यय-४, अर्थ-२ व अर्थ-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. उस सचिव (मंआस्था-२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. कक्ष अधिकारी, कार्या.- (मंआस्था-२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. निवड नस्ती, कार्यासन.- अर्थसं. 


(2६७०३) Sele 
pane Kade) (+) (ine) ६०2 ८2 gah ‘anya Eee नाळे “sh 
pee, Sa pike टेड slid) "१७ se 02/38" H/2e o& छु : bjab) PRUE 


]२॥९-]॥६ ६०1०२९१ (-) (use) 2 2 bb piper Hetil ne ahs eee oe 
का Face pene ‘Brle- व ०८/2४/२८०८ उस : पयत blob) भाड 
०३६७१९२. 


